नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२५/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०३ मार्च, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 


जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३४८९, दि.०४/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 


विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर HS आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 


करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, 


सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यातील 


खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून SUA करण्यात येत आहेत. 


auld करावयाची दर्जोन्नती 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी. 
aa नसरतपूर ते वाडी (बु.) ०/०० ते २/५०० | २.५० कि.मी. HUT मार्ग-११० 
सायाळ पांदन रस्ता. 
२. ।गुरुजीचौकते काबरा ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१११ 
नगर रस्ता. 
३. । कोटतीर्थ ते हस्सापूर ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११२ 
रस्ता. 
४. ।कोटतीर्थते सुगांव थुगांव | ०/००ते १/५०० । १.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११३ 
शिव रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२५/नियोजन-२ 


quad करावयाची  दर्जोन्नती 
अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी. 
५. ।हस्सापूर ते गोदावरी ०/०० ते १/५० |१.५०कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११४ 
नदीपर्यंत रस्ता. 
६. हस्सापूर ते सुगांव (बु.) ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११५ 
गोदावरी नदीपर्यंत रस्ता 
७. ।नसरतपूरदर्गाते ०/०० ते २.०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११६ 
कलामंदीर कडे जाणारा 
रस्ता 
८. | Tes नाळेश्वर रस्ताते ।०/००ते २.०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११७ 
विपडाना केंद्र रस्ता 
९ कोटतीर्थ ते सुगांव बोरगाव | ०/०० ते २.०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११८ 
रस्ता 
एकूण १८.५० कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८.५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२०६५.३४ --१८.५०) म्हणजेच 
२०८३.८४ कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३०३१६१६२३४९१८ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Vinayakrao Patil 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


Prashant ss 


(प्रशांत पाटील) 


(3 ॥॥०113135[1 ५७८ 


it, postalCode=400032, st=Mah ht 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
£8c505422af66a56283145371 Prashant Vinayak 


Date: 2021.03.03 16:23:10 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२५/नियोजन-२ 


३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४ जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 

७ कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद (बां) उत्तर विभाग, नांदेड 

८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


